RNI No. MAHBIL / 2009/31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४ , अंक ११६ ]] 


सोमवार, ऑक्टोबर १५ , २०१८ / आश्विन २३, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १ ९ ७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ 

अधिसूचना 
चौकशी आयोग अधिनियम , १ ९ ५२. 

क्रमांक विपता. २०१७/ प्र.क्र .८८ / सेवा- ४.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने “मालेगाव ( जि . नाशिक ) येथे सार्वजनिक बांधकाम विभाग , 
वेब मॅनेजमेंट ही बनावट कंपनी स्थापन करून खोटी नियुक्ती पत्रे देऊन १२० बेरोजगार तरुणांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणात 
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कर्मचारी / अधिका -यांचा संबंध आहे किंवा कसे ” याप्रकरणी चौकशी करून शिफारशीसह अहवाल सादर 
करण्याकरिता मा . श्री . संजीव न. पाठक , जिल्हा न्यायाधीश ( सेवानिवृत्त ), यांच्या अध्यक्षतेखाली क्रमांक विपता. २०१७/ प्र.क्र .८८ / सेवा-४ , 
दिनांक २६ जून २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे तसेच दिनांक २७ जून २०१८ रोजी अधिसूचना 
निर्गमित करण्यात आली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रयोजनार्थ मा . श्री . संजीव न . पाठक , जिल्हा न्यायाधीश ( सेवानिवृत्त ) यांनी समितीचे कामकाज करण्याकरिता 
असमर्थता दर्शविली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विपता. २०१७ / प्र.क्र .८८ / सेवा-४ , 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ अन्वये मा . सोपान गोविंदराव देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश ( सेवानिवृत्त ) यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त 
करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर समितीला चौकशी आयोग अधिनियम, १९ ५२ (१९ ५२ चे ६०) च्या कलम ४ मधील तरतुदी लागू करणे आवश्यक 
असल्याचे महाराष्ट्र 

शासनाचे मत आहे ; 
आणि त्याअर्थी, दिनांक २७ जून २०१८ ची अधिसूचना अधिक्रमित करून आणि चौकशी आयोग अधिनियम , १९ ५२ ( १९ ५२ चे ६० ) च्या 
कलम ११ नुसार प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि त्या प्रयोजनार्थ प्रदान करण्यात आलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन 
आता असे निदेश देत आहे की , उक्त अधिनियमातील कलम ४ च्या तरतुदी मा . सोपान गोविंदराव देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश ( सेवानिवृत्त ) यांच्या 
समितीस लागू होतील व सदर समिती ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत आपला अहवाल शासनास सादर करेल. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

वैशाली सुळे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


~ 


भाग चार - अ -१९७-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑक्टोबर १५ , २०१८ / आश्विन २३, शके १ ९ ४० 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 12th October 2018 


NOTIFICATION 


COMMISSIONS OF INQUIRY ACT, 1952. 

No.VIPATA . 2017 /C.R.88/Seva - 4. Whereas the Government of Maharashtra appointed the 
One Member Inquiry Committee of Hon ble Shri Sanjeev Pathak , District Judge (Retired ), vide 
Government Resolution , Public Works Department, No.VIPATA . 2017 /C.R.88 /Seva -4 , dated 26th 
June 2018 and issued notification dated 27th June 2018 for the purpose of making an inquiry that 
" whether any of the officers or employees of the Public Works Department are involved into the 
matter of establishment of forged Public Works Department Web Management Company 
at Malegaon , Nashik and issuance of bogus appointment letters to 120 unemployed youths, thereby 
defrauding them for crores of rupees,” being the definite matter of public importance and to 
submit its report thereof with recommendations to the Government ; 

And whereas, Hon ble Shri Sanjeev N. Pathak , District Judge (Retired ), expressed his inability 
to conduct the work of the said Committee ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has appointed the One Member Inquiry 
Committee of Hon ble Shri Sopan Govindrao Deshpande, District Judge (Retired ) vide Government 
Resolution , Public Works Department , No. VIPATA . 2017/ C.R.88 /Seva -4 , dated 26th September 
2018 , for the above purpose ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that the provisions of section 4 
of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the said 
Committee ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 11 of the Commissions of 
Inquiry Act , 1952 (60 of 1952 ), and in supersession of the Government Notification , Public Works 
Department No. VIPATA . 2017 /C.R.88 /Seva -4 , dated 27th June 2018 , and of all other powers 
enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby directs that the provisions of 
section 4 of the said Act shall apply to the Committee of Hon ble Shri Sopan Govindrao Deshpande , 
District Judge (Retired ) and the said committee shall submit its report to the Government within 
one month from the date of publication of this notification in the Official Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI SULE , 
Under Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


